महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन आदेश क्रमांकः प्रतिनि-१०२०/प्र.क्र.५९/चौदा 
मादाम कामा मार्ग,हुतात्मा राजगुरू चौक 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक : १४ जुले, २०२० 


आदेश 
श्रीमती दिपा ठाकूर, अवर सचिव, नियोजन विभाग यांची राज्य महिला आयोग येथील 


“प्रशासकीय अधिकारी” या पदावर खालीळ अटी व aia अधीन राहून दोन वर्ष 
कालावधीसाठी प्रतिनियुक्तीने नियुक्‍ती करण्यात येत आहेत. 
(अ) श्रीमती दिपा ठाकूर, अवर सचिव हे ज्या तारखेला शासकीय सेवेतील पदाचा 


कार्यभार सुपूर्द करतील त्या तारखेपासून प्रतिनियुक्‍तीच्या सेवेचा प्रारंभ होईल 


आणि ती सेवा ज्या तारखेला श्रीमती दिपा ठाकूर, अवर सचिव आपल्या 


शासकीय पदाचा कार्यभार पुन्हा स्वीकारतील त्या तारखेला समाप्त होईल. 


(ब) जर त्यांची सेवा लोकसेवेच्या हिताच्या दृष्टीने शासनाळा आवश्‍यक वाटली तर 


प्रतिनियुक्‍्तीचा कालावधी संपण्यापूर्वी कोणत्याही वेळी त्यांना परत बोलावून 


घेण्याचा अधिकार शासन / सक्षम प्राधिकारी यांना राहील. 


(क) जर त्यांची सेवा स्वीयेत्तर नियोक्त्याला आवश्‍यक वाटली नाही तर त्याला मूळ 


विभागाकडे परत पाठविण्याची मुभा स्वीयेत्तर Paleo राहील. मात्र, 


याप्रमाणे परत पाठविण्यापूर्वी स्वीयेत्तर नियोक्त्याने शासनाला / सक्षम 


प्राधिकाऱ्याला तीन महिन्यांची नोटीस देणे आवरयक आहे. आणि 


(ड) त्यां नी मूळ विभागाकडे परत जाण्याचा आपला Seat आहे अशी कमीत कमी तीन 


महिन्यांची लेखी नोटीस शासनाला / सक्षम प्राधिकाऱ्याला दिल्यानंतर त्यांना मूळ 


विभागाकडे परत येण्याची मुभा राहील. 
२. श्रीमती दिपा ठाकूर, अवर सचिव, नियोजन विभाग यांची प्रतिनियुक्तीने नियुक्‍ती 
करण्यात येत असल्याने म.ना.से.(पदग्रहण अवधी, स्वीयेत्तर सेवा....इ.) नियम १९८१ मधील 


नियम vo (परिशिष्ट-२) मध्ये नमूद केलेल्या अटी व शर्ती विचारात घेऊन, प्रतिनियुक्‍तीबाबतच्या 


अटी व शर्ती नियोजन विभाग व महिला व बाल विकास विभाग यांनी अपापसात सल्लामसलत 
करुन करावे. 


३. श्रीमती दिपा ठाकूर, अवर सचिव यांच्या प्रतिनियुक्‍तीबाबतच्या इतर सर्व प्रशासकीय बाबी 


नियोजन विभागा मार्फत हाताळण्यात येतील. नियोजन विभागाने प्रतिनियुक्‍तीच्या पदावर रुजू 


होण्यासाठी श्रीमती दिपा ठाकूर, अवर सचिव यांना कार्यमुक्त करावे. 


शासन sear क्रमांकः प्रतिनि-१०२०/प्र.क्र.५९/चौदा 


8. सदर शासन आदेडा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर 


प्रसिध्द करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२००७१४१२०४०६१७०७ असा आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Gaj 
tra, 
न 2.5.4.20-805997390795०298837000505019 
h | mM fa (0 180a8021798a5cled41ada8a72725a47b4f 
0, 


serialNumber=54b11b1ccbdce577d71dce3 
b313c3fefSdc2ad659e360f73b682d6b6fcc 


G UraVv Ban ण OSS 
(ग.मि.गुरव) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन 

२. AAU, सा.प्र.वि., मंत्रालय, मुंबई-३२. 

३. मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव , मंत्रालय, मुंबई. 

४. अन.मु.स./प्र.स./सचिव, नियोजन विभाग/महिला व बाल विकास विभाग , 
मंत्रालय, मुंबई. 

५. सह/उप सचिव (आस्थापना नियोजन विभाग/महिळला व बाल विकास विभाग, 
मंत्रालय, मुंबई. 

६. श्रीमती दिपा ठाकूर,अवर सचिव, (संबंधीत विभागामार्फत) 
निवडनस्ती कार्यासन-१४ 


पृष्ठ २ पैकी २ 


